मृद व जलसंधारण विभागातील जिल्हा जलसंधारण 
अधिकारी (स्थापत्य) गट-“अ” या संवर्गाची 
०१.०१.२०२२ रोजीची तात्पुरती ज्येष्ठतासूची. 


महाराष्ट्र शासन 
मृद व जलसंधारण विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांक :- ज्येष्ठता-२०२१/प्र.क्र.१११/जल-२ 
मादाम कामा मार्ग,चौक हुतात्मा राजगुरु , 
मंत्रालय, मुंबई ४०००३२. 
दिनांक :- २४ जानेवारी, २०२४ 


वाचा :- १. सामान्य प्रशासन विभाग, शासन अधिसूचना क्र. - एसआरव्ही- २०१६/ प्र.क्र.२८१/१२, 
दि. २१.०६.२०२१ 
२. मृद व जलसंधारण विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक :- ज्येष्ठता-२०२१/प्र.क्र. ११०/जल-२, 
दि.२३/०४/२०२१ 
३. मृद व जलसंधारण विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक :- ज्येष्ठता-२०२१/प्र.क्र.१११/जल-२, 
दि.३१/१०/२०२१ 
५. मृद व जलसंधारण विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक :- ज्येष्ठता-२०२१/प्र.क्र.१११/जल-२, 
दि.०९/०१/२०२४ 
शासन परिपत्रक -: 
सामान्य प्रशासन विभागाच्या शासन अधिसूचना क्र. एसआरव्ही-२०१६/ प्र.क्र.२८१ / बारा, दि. 
२१.०६.२०२१ अन्वये महाराष्ट्र नागरी सेवा (ज्येष्ठतेचे विनियमन) नियमावली, २०२१ मधील तरतूदीस 
अनुसरुन मृद व जलसंधारण विभागातील “ जिल्हा जलसंधारण अधिकारी (स्थापत्य) व अन्य समकक्ष पदे” 
या संवर्गाची दिनांक ०१.०१.२०२२ रोजीची तात्पुरती अंतरिम ज्येष्ठतासूची या परिपत्रकासोबत जोडलेल्या 
“परिशिष्ट-अ” प्रमाणे प्रसिध्द करण्यात येत आहे. 
२. या परिपत्रकासोबत जोडलेल्या “प्रपत्र-अ” मध्ये नमूद ज्येष्ठता यादीतील अधिकाऱ्यांच्या 
नावासमोर नमूद केलेला ज्येष्ठतेचा दिनांक हा शासन अधिसूचना क्र. एसआरव्ही-२०१६/ प्र.क्र.२८१/ बारा, 
दि. २१.०६.२०२१ मधील तरतूदीनुसार, जिल्हा जलसंधारण अधिकारी (स्थापत्य) व अन्य समकक्ष पदे या 
संवर्गातील ज्येष्ठता निश्चित करण्याकरिता विचारात घेण्यात येईल. 
3: सदरचे परिपत्रक आयुक्‍त, मृद व जलसंधारण, छत्रपती संभाजीनगर यांनी त्यांच्या अधीनस्त 
प्रपत्र “अ” मधील जिल्हा जलसंधारण अधिकारी यांच्या तात्काळ निदर्शनास आणावे, तसे कळविल्याबाबत 
त्यांची स्वाक्षरी घेतलेली प्रत स्वत:च्या अभिळेख्यात जतन करुन ठेवावी व त्याची एक प्रत शासनास उपलब्ध 
करुन द्यावी. 
४. सदर ज्येष्ठता यादीत अंतर्भूत केलेल्या जिल्हा जलसंधारण अधिकऱ्यांच्या तपश्ीलामध्ये जसे 
नाव, जन्म दिनांक, नियुक्‍ती दिनांक, जात प्रवर्ग व ज्येष्ठतेचे स्थान इत्यादी बाबत काही चुका /त्रुटी 
आढळल्यास, हे परिपत्रक निर्गमित झाल्याच्या दिनांकापासून १५ दिवसांच्या आत लेखी स्वरूपात आवश्‍यक 
त्या योग्य पुराव्यासह, रजिस्टर्ड पोस्टाद्वारे / स्पीड पोस्टाद्वारे / हस्त बटवडयाद्वारे आपली निवेदने / 
हरकती/ सूचना शासनाच्या PSST आणाव्यात. विहीत वेळेत लेखी स्वरुपात चुका/त्रुटी शासनाच्या 
निदर्शनास न आणल्यास, त्याबाबत आपले काही आक्षेप नाही, असे समजून मृद व जलसंधारण विभागाच्या 
अधीनस्त कार्यरत जिल्हा जलसंधारण अधिकारी (स्थापत्य) व अन्य समकक्ष पदे या संवर्गाची दिनांक 
०१.०१.२०२२ रोजीची तात्पुरती ज्येष्ठतासूची अंतिम करण्यात येईल. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः ज्येष्ठता-२०२१/प्र.क्र.१११/जल-२ 


षु . 


सदरचे शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा सांकेतांक २०२४०१२४१११६००८३२६ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


सोबत :- परिशिष्ट-“अ” 


प्रति-: 


८; 
र्‌. 


5 HARAD HARIBHA ates by SHARAD HARIBHAU 


DN: CN = SHARAD HARIBHAU KHARODE, C 


KHAR O DE = IN, S = Maharashtra, O = GOVERNMENT OF 


MAHARASHTRA, OU = SOIL AND WATER 
CONSERVATION DEPARTMENT 
Date: 2024.01.24 11:16:00 +05'30' 


(शा.ह.खारोडे) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


मा.मंत्री, मृद व जलसंधारण यांचे खाजगी सचिव 

सचिव (मृद व जलसंधारण) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई ( पत्राद्वारे ) 

सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद 

आयुक्‍त, मृद व जलसंधारण, वाल्मी, छत्रपती संभाजीनगर 


. अपर आयुक्त जलसंधारण, मृद व जलसंधारण प्रादेशिक क्षेत्र, पुणे/नागपूर 


सर्व प्रादेशिक जलसंधारण अधिकारी / प्रादेशिक दक्षता व गुणनियंत्रण अधिकारी, मृद व 
जलसंधारण विभाग 

सर्व जिल्हा जलसंधारण अधिकारी, जिल्हा परिषद (ल.पा.) 

सर्व जिल्हा जलसंधारण अधिकारी, मृद व जलसंधारण विभाग. 


१०. सर्व सह सचिव /उप सचिव / अवर सचिव / कार्यासन अधिकारी, मृद व जलसंधारण 


विभाग,मंत्रालय,मुंबई. 


११. सर्व संबंधित अधिकारी - ई-मेलद्वारे. 
१२. निवडनस्ती, जल-२. 


शासन परिपत्रक क्रमांक ज्येष्ठता २०२१/ प्र.क्र.१११/जल-२,दिनांक २४.०१.२०२४ चे सहपत्र " परिशिष्ट अ" 


मृद व जलसंधारण विभागातील जिल्हा जलसंधारण अधिकारी 


धिकारी या संवर्गाची दि.०१.०१.२०२२ तात्पुरती ज्येष्ठता यादी. 


अ.क्र. | yea | अधिकारी /कर्मचा- | जात प्रवर्ग मूळ संवर्ग जन्म दिनांक सध्याच्या | नियुक्तीचा मार्ग | जलसंपदा विभागाने/ | सेवानिवृत्तीचा | शैक्षणिक अर्हता अभिप्राय 
जलसंधार यांचे नाव (नियुक्‍ती नंतर पदावरील (सरळसेवा/ | मृद व जलसंधारण दिनांक 
ण प्रवर्ग बदलला पदोन्नती पदोन्नती) विभागाने दिलेला 
विभागाचा असल्यास आदेझ्ाचा दिनांक ज्येष्ठता दिनांक 
ज्येष्ठता त्याचा दिनांक) 
क्रमांक 
[_१__| 2 3 8 4 रि 6 é ९ [__१०__| ११ १२ 
| | श्री.चंद्रशोखर दामोदर | वि.मा.प्र. उ.वि.अभि. ०९-११-६३ २९-०१-१३ पदोन्नती ३०-०४-१२ ३०-११-२१ । बी.ई. (स्थापत्य) से.नि. 
वाघमारे 
२ 2 श्री.यशवंत लक्ष्मण अ.जा. उ.वि.अभि. ११-०६-६५ १२-०८-१६ पदोन्नती १५-०७-१७ ३०-०६-२३ | ए.एम.आय.ई. से.नि. 
थोरात 
३ ३ हरीभाऊ कारभारी गिते| भ. ज. (ड)) | स.अ.श्रेणी-१ ०१-०६-७६ ३०-०६-२० पदोन्नती ०१.०७.२०२० ३१-०५-३४ ।एम.ई., एम.बी.ए. शिशाशऑओा 
8 ४ |सुरज नानासाहेब शिंदे खुला स.अ.श्रेणी-१ ११-०३-१९८९ ३०-०६-२० पदोन्नती ०१.०७.२०२० ३१-०३-४७ | बी.ई. (स्थापत्य) शिशाशा 
५ ५ दिलीप विठ्ठल निपाणे खुला स.अ.श्रेणी-१ १४-१०-८३ ३०-०६-२० पदोन्नती ०१.०७.२०२० ३१-१०-४१ | बी.ई. (स्थापत्य) शिळा 
& ६ ।कविजित सुरेश पाटील" खुला स.अ.श्रेणी-१ ०९-०१-१९९२ ३०-०६-२० पदोन्नती ०१.०७.२०२० ३१-०१-५० एम. टेक. शिळा 
es ७ |हनुमंत अनिल खटके खुला स.अ.श्रेणी-१ ११-०६-१९९१ ३०-०६-२० पदोन्नती ०२.०७.२०२० ३०-०६-२०४९ | बी.ई. (स्थापत्य) शिका 
८ ८ laa करबस कलशेट्टी इमाव स.अ.श्रेणी-१ ०५-१०-१९८७ ३०-०६-२० पदोन्नती ०२.०७.२०२० ३१-१०-४५ | बी.ई. (स्थापत्य) Pe 
९ ९ सुहास भानुदास अजा स.अ.श्रेणी-१ ०४-०१-८९ ३०-०६-२० पदोन्नती ०२.०७.२०२० ३१-०१-४७ | बी.ई. (स्थापत्य) शशश 
गायकवाड 
ed ० शि ०  ।कविराज जवाहरलाल अजा स.अ.श्रेणी-१ ०१-०१-८७ ३०-०६-२० पदोन्नती ०२.०७.२०२० ३१-१२-४४ | बी.ई. (स्थापत्य) El 
कुच्चे 
णि १ ii १ ।अजितकुमार हनुमंत खुला स.अ.श्रेणी-१ ०२-०६-८६ ३०-०६-२० पदोन्नती ०२.११.२०२० ३०-०६-४४ | बी.ई. (स्थापत्य) शिंग 
परांडे 
१२ १२ ।सुभाष चैतरामजी इ.मा.व. उ.वि.अभि. ०२-१२-१९६८ २९-१०-२० पदोन्नती ०२.११.२०२० ३१-१२-२०२६ | बी.ई. (स्थापत्य) fe 
कापगते 
१३ १३ |लक्ष्मण शंकरराव खुला उ.वि.अभि. २०-०२-१९६६ २९-१०-२० पदोन्नती ०२.११.२०२० २९-०२-२०२४ | बी.ई. (स्थापत्य) cn 
मापारी 
a8 १४ ।रिमेड राजाराम चौधरी | इ.मा.व. उ.वि.अभि. ०१-०४-१९६५ २९-१०-२० पदोन्नती ०२.११.२०२० ३१-०३-२३ | बी.ई. (स्थापत्य) से.नि. 
१५ १५  |प्रशांत गंगाधर भुत खुला उ.वि.अभि. २५-०५-१९६३ २९-१०-२० पदोन्नती ०२.११.२०२० ३१-०५-२०२१ | बी.ई. (स्थापत्य) से.नि. 
१६ १६ |अनिलकुमार अ.जा. उ.वि.अभि. ०१-०२-१९६६ २९-१०-२० पदोन्नती ०२.११.२०२० ३१-०१-२०२४ | बी.ई. (स्थापत्य) b= 
गुलाबराव इंगळे 
यि १७ ।संतोष मदनगोपाल बूब खुला उ.वि.अभि. ३०-११-१९६९ २९-१०-२० पदोन्नती ०२.११.२०२० ३०-११-२०२७ | बी.ई. (स्थापत्य) शिशाशा 


१८ १८  [रमेशकुमार खुला उ.वि.अभि. १५-०७-१९६५ २९-१०-२० पदोन्नती ०२.११.२०२० | ३१-०७-२०२३ | बी.ई. (स्थापत्य) ar 
हिरालालजी गुप्ता 

१९ १९ | कृष्णमोहन वासुदेव खुला उ.वि.अभि. १७-०३-१९६३ २९-१०-२० पदोन्नती ०२.११.२०२० ३१-०३-२०२१ | बी.ई. (स्थापत्य) से.नि. 
राव 

२० २०  |भिमाशंकर मलाप्पा इ.मा.व. उ.वि.अभि. २०-०३-१९६३ २९-१०-२० पदोन्नती ०२.११.२०२० ३१-०३-२०२१ | बी.ई. (स्थापत्य) से.नि. 
तेली 

२१ २१ fares विठ्ठल सोनावणे इ.मा.व. उ.वि.अभि. ०१-०६-१९६३ २९-१०-२० पदोन्नती ०२.११.२०२० 39-04-2029 | ए.एम.आय.ई. से.नि. 

२२ २२ ।शेख मुखत्यार शोख खुला उ.वि.अभि. ०२-०१-१९६३ २९-१०-२० पदोन्नती ०२.११.२०२० ३१-०१-२१ | बी.ई. (स्थापत्य) से.नि. 
रहिम 

२३ २३  ।पांडुरंग वसंतराव खुला उ.वि.अभि. ०१-०६-१९६४ २९-१०-२० पदोन्नती ०२.११.२०२० ३१-०५-२२ | ए.एम.आय.ई. से.नि. 
शेळके 

२४ २४ [Parsi खंडू इ.मा.व. उ.वि.अभि. ०१-०६-१९६३ २९-१०-२० पदोन्नती ०२.११.२०२० ३१-०५-२१ | बी.ई. (स्थापत्य) से.नि. 
गायकवाड 

२५ २५ [flared भास्करराव खुला उ.वि.अभि. ११-०७-१९६३ २९-१०-२० पदोन्नती ०२.११.२०२० ३१-०७-२१ | बी.ई. (स्थापत्य) OF 
देशपांडे 

२६ २६ ।|अनिल प्रभाकर इ.मा.व. उ.वि.अभि. १९-१०-६३ २९-१०-२० पदोन्नती ०२.११.२०२० ३१-१०-२१ | ए.एम.आय.ई. से.नि. 
काटकर 

२७ २७ [ara विनायक खुला उ.वि.अभि. ०८-०८-१९६४ २९-१०-२० पदोन्नती ०३.११.२०२० ३१-०८-२२ | ए.एम.आय.ई. से.नि. 
वडाळकर 

२८ २८ |अनंत eT जगताप खुला उ.वि.अभि. ०५-०९-८१ २९-१०-२० पदोन्नती ०५.११.२०२० ३०-०९-३९ | बी.ई. (स्थापत्य) 1.1 

२९ २९ ।भुमेश मनोहर दमाहे इ.मा.व. उ.वि.अभि. ०७-१०-८१ २९-१०-२० पदोन्नती १२.११.२०२० ३१-१०-३९ । बी.ई. (स्थापत्य) Ps 

30 ३० ।सुभाष रतिराम अ.ज. उ.वि.अधि. ०७-०७-६३ ३१-०१-१३ पदोन्नती | | 39-09-29 GAS. से.नि. 
घरतकर 

३१ ३१ |अरुणकुमार संभू अ.जा. उ.वि.अभि. ०९-०८-१९६८ २४-०५-२०११ पदोन्नती ०८.०९.२०२१ ३१-०८-२०२६ | बी.ई. (स्थापत्य) शशश 
दिलपाक 

३२ ३२ चंद्रकांत रामचंद्र भ.ज.(बो उ.वि.अभि. ०५-०६-१९७२ २४-०५-२०११ पदोन्नती ०८.०९.२०२१ ३०-०६-२०३० | बी.ई. (स्थापत्य) fo 
राऊळ 

३३ ३३ |बंडू विठ्ठलराव सयाम अ.ज. उ.वि.अधि. ०५-०८-६७ १७-११-११ पदोन्नती ०८.०९.२०२१ ३१-०८-२५ डी.सी.ई. ia 

38 ३४ Re पांडुरंग कटके अ.जा. उ.वि.अभि. १५-८-१९६९ ०३-०४-१२ पदोन्नती ०८.०९.२०२१ ३१-०८-२०२७ | बी.ई. (स्थापत्य) शशश 


३५ ३५  [गायसमुद्रे पांडूरंग अ.जा. उ.वि.अभि. २७-०१-१९७० | 03-08-2092 पदोन्नती ०८.०९.२०२१ | ३१-०१-२०२८ | बी.ई. (स्थापत्य) शशश 
बजरंगराव 

३६ ३६ ।अनिल शिवाजीराव अ.ज. उ.वि.अधि. ०६-०३-१९७० १४-०९-२०१२ पदोन्नती ०८.०९.२०२१ ३१-०३-२८ डी.सी.ई. i 
कांबळे 

३७ ३७ ।शामराव झेत्रुजी अ.ज. उ.वि.अधि १५-६-१९६४ ०१-११-१३ पदोन्नती ०८.०९.२०२१ ३०-०६-२२ डी.सी.ई. से.नि. 
नन्नावरे 

३८ ३८ ।वसंत सोनू गवळी अ.ज. उ.वि.अधि ०२-०६-१९६४ ३१-०७-१५ पदोन्नती ०८.०९.२०२१ ३०-०६-२२ डी.सी.ई. से.नि. 

38 ३९ ।राऊत सत्यजीत अ.जा. उ.वि.अभि. २४-०७-१९८१ २२-०१-१६ पदोन्नती ०८.०९.२०२१ ३१-०७-३९ । बी.ई. (स्थापत्य) i 
नरहरीजी 

go ४० ।सय्यद साजिद अहमद | वि.जा.(ओ उ.वि.अधि. २३-०३-१९६६ २१-०९-१६ पदोन्नती ०८.०९.२०२१ ३१-०३-२४ डी.सी.ई. Po 

४१ ४१ सुभाष पंढरीनाथ अ.ज. उ.वि.अधि. ०४-१२-६५ १७.११.२०११ पदोन्नती ०८.०९.२०२१ ३१-१२-२३ डी.सी.ई. Le 
आकोसकर 

४२ ४२ श्रीमती निलीमा अ.जा. उ.वि.अभि. ११-०८-१९८३ २१-०९-१६ पदोन्नती ०८.०९.२०२१ ३१-०८-२०४१ | बी.ई. (स्थापत्य) Lo 71 
मंसाराम मंडपे 

४३ ४३  ।सुनिल गुलाबराव वि.जा.(अ) उ.वि.अभि. १६-०२-१९७८ २१-०९-१६ पदोन्नती ०८.०९.२०२१ २८-०२-३६ | बी.ई. (स्थापत्य) [== 
जाधव 

88 ४४ [Agee गोविदराव इ.मा.व. उ.वि.अभि. १७-०८-१९६४ ०३-०८-१७ पदोन्नती ०८.०९.२०२१ ३१-०८-२२ | बी.ई. (स्थापत्य) से.नि. 
मापारी 

४५ ४५  ।पांडूरंग रमाकांतराव खुला उ.वि.अभि. २४-०३-६५ ०३-०८-१७ पदोन्नतीने ०८.०९.२०२१ ३१-०३-२३ | ए.एम.आय.ई. से.नि 
'कांजाळकर 

४६ ४६ ।बाळू विष्णू आजगेकर खुला उ.वि.अभि. ३०-०६-१९७१ ०३-०८-१७ पदोन्नती ०८.०९.२०२१ ३०-०६-२९ | एम.ई. (स्थापत्य) शिका 

vo ४७ [adler पंचप्पा लब्बा खुला उ.वि.अभि. १५-०५-१९७३ ०३-०८-१७ पदोन्नती ०८.०९.२०२१ ३१-०५-३१ | बी.ई. (स्थापत्य) शिका 

Be ४८ |अमोल प्रभाकर मुंडे भ.ज.(ड) उ.वि.अभि. १५-०६-७९ ०३-०८-१७ पदोन्नती ०८.०९.२०२१ ३०-०६-३७ | बी.ई. (स्थापत्य) aa 

४९ ४९ राजाराम हिरालाल खुला उ.वि.अभि. ०४-१०-१९७१ १६-०२-१८ पदोन्नती ०८.०९.२०२१ ३१.१०.२०२९ | बी.ई. (स्थापत्य) ae 
झुरावत 

yo ५० ।धनंजय श्रीकांतराव खुला उ.वि.अभि. ०३-०१-७३ २५-०४-१८ पदोन्नती ०८.०९.२०२१ ३१-०१-३१ | बी.ई. (स्थापत्य) [fa od 
साहूत्रे 

५१ ५१ [sear खुला उ.वि.अभि. ०५-०४-६७  |२५.०४.२०१८ पदोन्नती ०८.०९.२०२१ ३०-०४-२५ | बी.ई. (स्थापत्य) [ae 
योगीराज दामा 

42 ५२  श्री.आनंद रामराव पांडे| खुला उ.वि.अभि. ०७-०८-१९६८ [24.08.2092 पदोन्नती ०८.०९.२०२१ ३१-०८-२६ | बी.ई. (स्थापत्य) a 

43 43 श्री.प्रकाह निळकंठ उ.वि.अभि. ०५.०६.१९६८ ।२५.०४.२०१८ पदोन्नती ०८.०९.२०२१ ३०-०६-२६ | बी.ई. (स्थापत्य) शिशाशा 
पाटील ao 

48 gs श्री.दिलीप मुरलीधर खुला उ.वि.अभि. ०१-०६-६७ | 24.08.2092 पदोन्नती ०८.०९.२०२१ ३१-०५-२५ । बी.ई. (स्थापत्य) [Poo ol 


जोकर 


